भूमीसंपादन, पुनवर्सन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
नागपूर या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना दि. 
०१.०३.२०२३ ते दि.३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०१९ / प्र.क्र.५६ /र-१ 
मादाम कामा मार्ग, शहीद राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- 03 एप्रिल, २०२३. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि.२०.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-२०१९प्र.क्र.५६/र-१,दिनांक ०४.१०.२०२२ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ०८.०२.२०२३ 
४) निबंधक,भूमीसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक आस्था/ कार्या. क्र. 
२०/२०२३ दि. १३.३.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 मधील कलम ५१ नुसार झासन निर्णय क्र. १ अन्वये भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना नागपूर येथे करण्यात आली असून त्यासाठी एकूण १३ 
अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर या 
आस्थापनेवरील एकूण १३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ अन्वये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. २८.२.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा VAs आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आले आहे. त्यानुसार निबंधक, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर 
यांनी केलेल्या विनंतीनुसार भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर या कार्यालयातील 
खाली नमूद केल्यानूसार एकुण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत (६ महिने) या 
कालावधीसाठी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) : 
i | पिठासीन अधिकारी (जिल्हा न्यायाधीठा) रु.५१५००-१२३०-५८९३०-१३८० १ 
Presiding Officer (District Judge) ६३०७० 

निबंधक (तहसिलदार) एस-१९ (५५१००-१७५१००) १ 

अव्वल कारकून एस-१२ (३६१००-१०१६००) २ 
लघूलेखक एस-१५ (४१८००-१३२३००) १ 

५ | लिपिक एस-६ (१९९००-६२३२००) 8 
६ | वाहन चालक एस-६ (१९९००-६३२०० १ 
शिपाई एस-३ (१६६००-५२४००) 3 

एकूण १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१९ / प्र.क्र.५६ /र-१ 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-५ लेखाशिर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०१- पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (०३) प्रकल्प बाधित व्यक्तींची पुनर्वसाहत, (०३) (०९) भूसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण (२२३५ सी ०६३) या लेखा शिर्षाखाली व सन 2022-2023 च्या मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच सदरचा निधी त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०६१५२१४५०८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by CHULARAM R NIKHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7e5ef0c4328259521ba94feaafdffbad 
£353be3592552a31, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


NIKHARE यी 
(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 


-O 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
निबंधक(तहसिलदार),भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण,नागपूर 
महालेखापाल २, लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्राळय,मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (ब-१, /), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

निवड नस्ती (र-१) 


Av A 


c 
eS 


£n oc 
weroeverei ve । . अ 7 अटल, CU LS 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


